RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 
Reg . No. MH /MR /South - 339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ८७ ] 


शुक्रवार, नोव्हेंबर ७, २०१४ / कार्तिक १६, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २५३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर , ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक एमएनसी. १६१२ / प्र.क्र .१५५ / अधिनियम , २०१३. - महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम , २०१३ च्या कलम ६ च्या 
पोट-कलम (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांना मंडळाचा संचालक म्हणून 
नियुक्त करण्यात येत आहे. 


मंडळाच्या संचालकाचे नाव : डॉ . प्रविण शिंगारे, संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


य . रा . गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २५३-१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१४ / कार्तिक १६, शके १९ ३६ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th Floor, L. T.Marg , 
Mantralay ,Mumbai 400 001 , dated the 5th November 2014 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF NURSING AND PARAMEDICAL EDUCATION ACT , 2013 . 

No.MNC - 1612 /C.R.155 /Act, 2013. - In exercise of the power conferred by sub -section ( 1) of section 
6 of the Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education . 

The Director ofMedical Education and Research (DMER ) shall be appointed as a Director of the 
Board . 

Name of the Director of the Board— Dr. Pravin Shingare , Director of Medical Education and 
Research Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. R.GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१४/ कार्तिक १६ , शके १ ९ ३६ 


३ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर , ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षक मंडळ अधिनियम , 

२०१३. 


क्रमांक एमएनसी. १६१२ / प्र.क्र .१५५ / अधिनियम , २०१३. - महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३७ च्या 
पोट- कलम (२ ) अन्वये मंडळाला त्यांच्या निधीतून विहीत करण्यात येईल अशी रक्कम भारतीय स्टेट बँकेकडे किंवा बँक व्यवसाय विनियमन 
अधिनियम, १९ ४९ च्या कलम २२ अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले लायसन्स धारण करणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९ ३४ मध्ये 
केलेल्या व्याख्येप्रमाणे असलेल्या कोणत्याही अनुसूचित बँकेकडे किंवा शासनाने यासंबंधात मान्यता दिलेल्या इतर कोणत्याही बँकेकडे 
ठेव खात्यात ठेवता येईल आणि उक्त रकमेपेक्षा अधिक असलेला कोणताही पैसा शासन मान्यता देईल. अशा रीतीने गुंतवण्यात येईल . 


~ 


~ 


चालू किंवा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


य . रा . गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब - २५३-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१४ / कार्तिक १६, शके १९ ३६ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th Floor , L. T. Marg , Mantralaya , Mumbai 400 001 

Dated the 5th November 2014 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF NURSING AND PARAMEDICAL EDUCATION ACT , 2013 . 

No.MNC.1612 /C.R.155 / Act, 2013. - In exercise of the power conferred by sub -section ( 2 ) of section 
37 of the Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education . The Board may keep in 
current or in deposit account with the State Bank of India or with any Scheduled Bank as defined in 
the Reserve Bank of India Act, 1934 which holds a licence issued by the Reserve Bank of India under 
Section 22 of the Banking Regulation Act , 1949, or with any other bank approved by the Government 
in this behalf, such sum of money out of its Fund as may be prescribed and any money in excess of 
the said sum shall be invested in such manner as may be approved by the Government. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. R.GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ७, २०१४ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक एमएनसी. १६१२/ प्र.क्र .१५५ / अधिनियम २०१३. - महाराष्ट्र शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम , २०१३ च्या कलम ८ च्या 
पोट- कलम ( १) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाची नियामक 
परिषद स्थापन करीत आहे. 


नियामक परिषदेत पुढील व्यक्तिंचा समावेश असेल 


(१ ) वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य 


अध्यक्ष. 


( २ ) वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 


उपाध्यक्ष. 


सदस्य . 


( ३) महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 

विभागाचा सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा यथास्थिती 


अप्पर मुख्य 

सचिव . 


सदस्य . 


( ४ ) महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 

विभागाचा सहसचिव किंवा उप सचिव . 


( ५ ) संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 


सदस्य . 


( ६ ) संचालक , आरोग्य सेवा 


• • • 


सदस्य .. 


( ७ ) संचालक, आयर्वेद 


सदस्य . 


( ८ ) राज्य शुश्रुषा 

अधिक्षक 


सदस्य . 


( ९ ) 


प्राचार्य शासकीय व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार 
महाविद्यालय , 

नागपूर . 


सदस्य . 


(१० ) मंडळाचा संचालक 


सदस्य सचिव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


य . रा . गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर ७, २०१४/ कार्तिक १६, शके १ ९ ३६ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th floor , L. T.Marg , 
Mantralaya ,Mumbai 400 001, Dated the 5th November 2014 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF NURSING AND PARAMEDICAL EDUCATION ACT , 2013 . 

No. MNC - 1612 /C.R.155 /Act 2013. — In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of section 
8 of theMaharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education Board has established the 
Governing Council. 

The Governing Council shall consist of the following namely : 


President . 


(i) The Minister of Medical Education , 

State of Maharashtra . 


Vice - President. 


( ii ) The Minister of State for Medical 

Education , State of Maharashtra . 


( iii ) The Secretary or Principal Secretary or 

Additional Chief Secretary , as the case 
may be Medical Education and Drugs 
Department ,Government ofMaharashtra. 


Member 


(iv ) Joint Secretary or Deputy Secretary , 

Medical Education and Drugs Department , 
Government ofMaharashtra . 


Member . 


( v ) Director of Medical Education and Reasearch 


Member. 


(ui) Director of Health Services 


Member. 


( vii ) Director of Ayurved 


Member 


(viii) State Nursing Superintendent 


Member . 


(ix ) Principal, Government 

Occupation and Physiotherapy 

College , Nagpur. 
( x ) Director of the Board 


Member 


Member Secretary . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


Y. R. GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


